महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती 
साहित्य अकादमी कार्याध्यक्षांना 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.९६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. हिंसाअ- 

२००७/प्र. क्र. १७/सां.का.५, दिनांक १ ऑक्टोबर, २००७ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सिंसाअ- 
७२१८ (११/प्र. क्र. २०४/सां.का.४, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१८ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गुसाअ- 
७११८/प्र. क्र. १९८/सां.का.४, दिनांक १० ऑगस्ट, २०१८ 

४ सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे पत्र 
क्र. मराहिंसाअ/१४७६/२०१९, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट संदर्भ क्र. १ ते ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य 
अकादमीवर नियुक्‍त कार्याध्यक्ष यांचे मानधन दिले जात होते. परंतू, लेखाशीर्षांतर्गत 
असलेल्या उद्दिष्टांमध्ये तफावत असल्याने लेखा व अधिदान कार्यालयाकडून आक्षेप 
नोंदविले जात आहेत. 


२. उपरोक्त तिन्ही अकादमींवर नियुक्त कार्याध्यक्षांना देय असलेल्या मानधनाबाबत 
एकवाक्यता राखण्यासाठी एकत्रित स्थायी आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

उपर्नि्दिष्ट संदर्भ क्र. १ ते ३ अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व 
गुजराती साहित्य अकादमीवर नियुक्‍त केलेल्या कार्याध्यक्षांना देण्यात येणारे मानधन 
खालीलप्रमाणे देण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. अकादमीचे नाव लेखाशीर्ष दरमहा मानधन 
क्र. 


| महाराष्ट्र राज्य हिंदी | मागणी क्र. झेडडी (०८) (09) हिंदी साहित्य । रू. 3,400/- 
साहित्य अकादमी । अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम) २२०५ (रू. २,०००/- मानधन -- 


१६८८ (३१) सहायक अनुदाने १,५०० वाहन भत्ता) 
२ | महाराष्ट्र राज्य मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधानलेखा BY रू. ३,५००/- 
सिंधी साहित्य २२०५, कला व संस्कृती (०९) सिंधी साहित्य । (रू. २,०००/- मानधन + 
अकादमी अकादमी (०९) (०१) सिंधी साहित्य १,५०० वाहन भत्ता) 


अकादमीची आस्थापना (२२०५ १६९७) 
(३१ सहायक अनुदाने 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.९६/सां.का.४ 


3 | महाराष्ट्र राज्य मागणी क्र. झेडडी (१२) (०१) गुजराती रू. ३,५००/- 
गुजराती साहित्य | साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम) । (रू. २,०००/- मानधन + 
अकादमी २२०५ १७२१ (३१) सहायक अनुदाने १,५०० वाहन भत्ता) 

२. सदरचा खर्च उपरोक्त रकाना क्र. ३ मध्ये नमूद लेखाशीर्षांतर्गत त्या-त्या वर्षाच्या 


उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


Se 


यासाठी, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी 


यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


Se 


हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८/१४४३, दिनांक 


१४ जानेवारी, २०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५६/२१/व्यय-१५, दिनांक 
२१ जानेवारी, २०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in UT 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०२२६१२४७१६६७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Prasad Mahadeo 
Mahajan 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


